हातनूर, जिल्हा सांगली येथे 30 खाटांचे ग्रामीण 
रुग्णालय इमारत बांधकामाचे अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२३/ प्र.क्र.३१०/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकुल इमारत, 
गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 


दिनांक : 99 मार्च,२०२४. 
वाचा :- सहसंचालक, आरोग्य सेवा रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः आआसे/कक्ष- 
३/टे.६/ग्रारुहातनूर/३० खाटांचे बांधकाम/१११३७-३८/२३, दि.११.१०.२०२३. 

प्रस्तावना :- 

हातनूर जिल्हा सांगली येथे ३० खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय इमारत बांधकामाचे अंदाजपत्रक कार्यकारी अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सांगळी यांनी तयार केलेल्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. यासंदर्भात उच्चस्तरीय समितीच्या दिनांक १.३.२०२४ च्या बैठकीत झालेल्या सविस्तर 
चर्चेअंती प्राप्त इतिवृत्तातील निर्देशानुसार नुसार पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 

हातनूर, जिल्हा सांगली येथील ग्रामीण रुग्णालय इमारत बांधकामाच्या सोबतच्या विवरणपत्रात 
[RECAPITULATION $-छा]नमूद केल्याप्रमाणे एकूण रु. २५.२३ कोटी (अक्षरी रुपये पंचवीस कोटी तेवीस 
लक्ष फक्त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


अटीव शर्ती :- 

१) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाझा तसेच विस्तृत नकाझास वास्तु विशारदांकडून मंजूरी 
घेऊनच सुरु करावे. 

२) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच काम हाती 
घ्यावे. 

३) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१२३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दि. १० 
जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

४) सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च उपलब्ध असलेल्या नियतव्ययामधून करण्यात यावा. 

५) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/इमा-२, दि.०७.०७.२०१७ 
अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

६) नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन सदर कामाच्या निविदा 
सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 

७) इमारतीचे जोते क्षेत्रफळ व ३० खाटांचे रुग्णालय हे IPHS Plan मानकाप्रमाणे असणे आवश्‍यक आहे. 

८) सदर कामाचे नकाशे IPHS Plan प्रमाणे गृहीत धण्यात आलेले आहेत. सदर नकाशे खाजगी 
वास्तुशास्त्रज्ञाकडून करण्यात आलेले आहे. उक्त बांधकामाची कार्यालयीन यंत्रणा सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग आहे. सदर काम खाजगी वास्तुझास््रज्ञाकडून करण्यात येत असल्याने त्या इमारतीचे आराखडे हे 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग/शासकीय इमारतीच्या अनुज्ञेय मानकास अनुसरुन असण्याची खातरजमा 
आयुक्‍त,आरोग्य सेवा यांनी करावी. 


९) तसेच Sa नकाशांना व वास्तुमांडणी आराखडयास शासनाचे Ges यांची मान्यता घेण्याची 
कार्यवाही MPI, AREA सेवा यांनी करावी 

३. सदर बांधकामावरील खर्च मागणी क्रमांक-- ४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली 
खर्च,०२-ग्रामीण आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय), ११०- रुग्णालये व दवाखाने, (०४) सार्वजनिक आरोग्य ,०१-नागरी 
आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय) ११०-रुग्णालये व दवाखाने (१) (अ) पंचवार्षिक योजनातर्गत योजना-इमारती-(००)(०१) 
मोठी बांधकामे (४२१० ००१४) ५३-मोठी बांधकामे या लेखाशिर्षाच्या अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 
४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या arr. fF. क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम,भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५ व शुध्दीपत्रक दिनांक २०.०९.२०१९ सोबतच्या परिशिष्ट भाग-पहिला, उपविभाग-पाच मधील 
अनुक्रमांक १ परिच्छेद क्र.१३४ नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात दिनांक १.३.२०२४ 
रोजी झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीच्या इतिवृत्तात मान्य अनुक्रमांक १६ नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३०५२०५४३३८३१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by NEELAM GIRISH 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, NEELAM ५५५०७० 


MAHARASHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 


2.5.4.20=a9bbc429d62201a67249f70e60ac 
G | RI S H dfadbff90 1 fbbbf45cc393dbd6aa9 1 fbd6ca, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=81E4E52421D72A2AE32DF6 


C7D06ABB4E6A7B5820C3A929F328AD6CO 
DCA4F38C7, cn=NEELAM GIRISH SANGWAI 


Date: 2024.03.11 18:01:16 +05'30' 


(नीलम संगवई ) 
अवर सचिव ,महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. महालेखापाल,( लेखा व लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 

२. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 

४. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 

५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई/ पुणे. 

६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर. 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी,सांगळली 

८. जिल्हा ated चिकित्सक, सांगली 

९. विनियम कार्यासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
११.निवडनस्ती ( आरोग्य-४) 


fea ef - प्रि ( 4 a 
Wray Joto\ 1b & १५४६. ८ ४५५५) | 9213153) UW: Go 390 ९॥॥2७थ-न्ह 


{Name of the Department : Public Health Department 


Sa of Work ; Construction of 30 Bedded Rural Hospital Building at Hatnur Tal. Tasgaon Dist- Sangli 


Executing Agency : Public Works Department 
aa Availability : Yes 


Architect : Private 


| य ee See ee le 


Daren weenie - mmee = seem 2 


Lannie precast ats क CRE CAPITULATION SHEET 
Sr Particulars of Scope ! Unit Rate Norms Cost Rs. 


No. Rs Per (Sqmt./ Meter! | Component Total 
LumpSum etc.) Wise 
ESSENTIAL ITEMS (Components 


1_Building proper (Buill Up Area - Sqm] RRs वक 


| (Sround Floor 2458 92 |Sq M 6.91,29,760 


| [Fast Floor 2432 67 6.81,14,760 
| = Total B.U.A, न) 4901.58/Sq. M Sub Total (A1)| 1372475: 


अ शवा 0... शा 15५०७ ण ळा 
[aan ee as | ee i __ External 6% of (A1 82.34,671 

iFire Fighting Arrangements etc | Ss @800/Sq m 39.21.27 

: 15.00,00 
AB Rooms, Area Lighting. Pump: Generator i” * -15,60.000 
CCTV EE: OE at SN PE भी ह 0000) 
) ae i 25,00,000°|  25,00,000 


ja ditt ; 


Pe ee ee ee 0 ie: | -° | Sub Total (2 2,57,18,169 | 


ia 3 [Water Supply & Sanitary Works - (5% of(A1) .. SubTotal (3). 68,62,226 
a [Furmure retin: | 343117 |Sq.M- | 5000|* SubTotal (4)| _1,71,55,585 
an “~~ ~T Sub Total (A)|  18,69,80,480 


8) [MISCELLANEOUS ITEMS ee Ne arene POPES 
- (Compound Wall& Gate(Rmt) नकी 30000 गा | 8000] ~ 24,00,000 
aes Main Storage — 50000.00}Litres ‘ 23} . 11,50,000 


c Internal, Land Development, Parking, Land 4.5% of a "6 
[Scaping, 9 Soil Investigation etc. | clam ieee 
Sub Total (B 37,26,003 
Project Cost (P)= (A) + (8) 19,67,06,484 


(i) Contingencies 4% on (subtotal A1) - §4,89,;781 
(ii) GST 18% on (P) ____।__3,54,07,167 
(ili) Price Escalation '5%01॥(2)  . . . | 98,35,324 “ 


(iv) PMC Charges 1.5% on(P). 29,50,597 é 
{v) Labour Insurance 1% 01 (P) ~ | 19,67,065 डड ZZ 
| Sub Total (C)| 5,56,49,934 


TOTAL COST OF PROJECT (TPC) (A+B+C 25,23,56,418 
Say.Rs. Lakhs} . 2523.56 


Bldg Civil (A-1) =. Rs + 28,000: /Sqm - 
Bldg Civil, Elect, Water Supply, Furniture (A) = 1 Rsv. 38,147 /Sam र : 7 
Total’ (A+B). | र 2 ल रि 340430 वयात, 


« * te 


eo nw = 


| | 
| | 2 
| Av Conditioning...) a 7.00.000 ; | ‘ 


